भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ चार अ , चार ब 

व चार - क , यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ , अंक ४३ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ , 


F 


त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . केवळ नागपूर 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


JATRAL 


सत्यमेव जयते 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- नागपूर विभागीय पुरवणी 


ना . - एक -१ ( १७१५ ) . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०३५ . 


अनुक्रमणिका 

पृष्ठे 

नाही . 


१-२१ 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


शके १ ९ ४४ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


भाग एक - अ . – ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना नेमणुका , इत्यादी 


[ पृष्ठे २१ , किंमत : रुपये ३०.०० 


( १ ) 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) 
अन्वये . - 


पृष्ठे 

१-८ 


क्रमांक म.स. - उजि - भूसं - उवप्र - कावि - ४११-२०२२. 

" 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ११ , राजपत्र १० - १६ मार्च , २०२२ अन्वये पान क्रमांक ० ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ , शके १ ९ ४४ 

ते १० , अ.क्र ११४ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


२ 


आणि ज्याअर्थी , वर्धा ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 

; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी “ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची 
चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६ - एलएक्यु - ४७-२०२०-२०२१ , मौजा सिरसगाव , तालुका वर्धा , जिल्हा वर्धा . 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 

( १ ) 

( २ ) 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


oc wwु 


3 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , 
पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


३४० / २ 
३४०/१ 
३३८/२ 
३३८/१ 


एकूण संपादीत क्षेत्र 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक 


- 


( ३ ) 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक - 


हे . 


आर 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

: निम्न वर्धा प्रकल्प . 

: सेलसुरा अंत्य लघु कालव्याचे पुच्छ नालीच्या बांधकामाकरीता . 

: सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता सेलसुरा अंत्य लघु कालव्याचे पुच्छ नालीच्या प्रकल्पामुळे 

त्या परिसरातील जमिनीला सिंचनाचे लाभ होणार आहे . 


००५ 

० ०५ 

० ०१५ 

० ०१५ 


० १३ 


टीप : 

: उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ , शके १ ९ ४४ 
३ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०३६ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) 
अन्वये . - 


क्रमांक म.स. - उजि - भूसं - उवप्र- कावि - ४१२-२०२२ 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ११ , राजपत्र १० - १६ मार्च , २०२२ अन्वये पान क्रमांक ०७ 
ते ८ , अ.क्र ११३ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी , वर्धा ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी " पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची 
चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

99 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५ - एलएक्यु - ४७-२०२०-२०२१ , मौजा पिंपळगाव , तालुका देवळी , जिल्हा वर्धा 

अनुक्रमांक 

सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 

( १ ) 

( २ ) 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


१ 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , 
पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात ) 


३७ ९ 


एकूण संपादीत क्षेत्र 


( ३ ) 

हे . आर 

०२८ 


०२८ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा प्रकल्प . 

गिरोली शाखा कालव्यावरून उगमित पिंपळगाव लघु कालव्याच्या बांधकामाकरीता . 

सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता गिरोली शाखा कालव्यावरून पिंपळगाव लघु कालवा 
प्रकल्पामुळे त्या परिसरातील जमीनीला सिंचनाचे लाभ होणार आहे . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक - 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०३७ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) 
अन्वये . 


क्रमांक म . स . - उजि - भूसं - उवप्र - कावि - ४१३-२०२२ 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ११ , राजपत्र १० - १६ मार्च , २०२२ अन्वये पान क्रमांक ०४ 
ते ०५ , अ.क्र १११ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
; 


आणि ज्याअर्थी , वर्धा ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी “ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची 
चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०७ - एलएक्यु - ४७-२०२०-२०२१ , मौजा भवानपूर , तालुका वर्धा , जिल्हा वर्धा 

सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 

अनुक्रमांक 
( १ ) 

( २ ) 


१ 

२ 


५३ 

४० 


एकूण संपादीत क्षेत्र 


I 


( ३ ) 
हे . आर 


० ०५ 

० १५ 


० २० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ , शके १ ९ ४४ 
५ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा प्रकल्प . 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , 
पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात ) 


भवानपुर लघु कालवा क्र . ०२ चे बांधकामाकरीता . 

सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता भवानपुर लघु कालवा प्रकल्पामुळे त्या परिसरातील जमीनीला 
सिंचनाचे लाभ होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक- - 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक - 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . १०३८ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) 
अन्वये . 


क्रमांक म.स. - उ.जि. - भूसं - उवप्र - कावि - ४१४-२०२२ 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक ११ , राजपत्र १० - १६ मार्च , २०२२ अन्वये पान क्रमांक ०६ 
ते ०७ अ . क्र . ११२ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , वर्धा ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . आणि म्हणुन , 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूचि - तीनमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषीत केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

ना . - एक -२ ( १७१५ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४ - एलएक्यु - ४७-२०२०-२०२१ , मौजा गोपाळपुर , तालुका देवळी , जिल्हा वर्धा 

अनुक्रमांक 

सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 

( १ ) 

( २ ) 


१ 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , 
पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात ) 


वर्धा : 

दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ . 


— 


२३/१ 


एकूण संपादीत क्षेत्र 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक - 


- 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


( ३ ) 


निरंक - 


हे . 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा प्रकल्प . 

पिंपळगाव उपलघु कालवा क्र . ०३ चे बांधकामाकरीता . 

सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता पिंपळगाव उपलघु कालवा प्रकल्पामुळे त्या परिसरातील जमीनीला 
सिंचनाचे लाभ होणार आहे . 


आर 


०१८ 


०१८ 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


राहुल कर्डिले , 
जिल्हाधिकारी , 
वर्धा . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०३ ९ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) 
अन्वये : 


क्रमांक म.स. विभुअ- सामान्य - कावि - १५०-२०२२ 
- - 

ज्याअर्थी , भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ , शके १ ९ ४४ 

याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र .७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सदर्हु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुर्नवसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येते आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम -१० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २६- एलएक्यु - ४७-२०२१-२०२२ , मौजा दिघी , तालुका देवळी , जिल्हा वर्धा . 

अ . क्र . 

भूमापन किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 

( १ ) 

( २ ) 


१ 

२ 


२७ / अ 

२७ / ब 


एकूण संपादीत क्षेत्र 


( ३ ) 

हे . आर 

० ४३ 


० ४६ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

: निम्न वर्धा कालवा . 

सेलसुरा वितरीकेवरील यंगडदेव लघु कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाकरीता . 

या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचीत होणार असल्यामुळे त्या 
परिसरातील शेतक - यांना त्याचबरोबर ग्रामिण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर यांना 
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे . 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , 
पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


: 


: 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

कार्यकारी अभियंता , निम्न वर्धा कालवे , वर्धा यांचे प्रमाणपत्रानुसार निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या पुर्ण संचय पातळीमुळे अतिरिक्त बाधीत होणा - या 
मौजा दिघी , ता . देवळी येथील शेत जमीन संपादित करण्यात येत असून कुणीही व्यक्ती किंवा कुटूंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची- चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) : महाराष्ट्र शासन 
अधिसूचना , दिनांक २६ एप्रिल , २०१८ अन्वये भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याच्या आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ चे कलम -१० ( क ) अन्वये जलसिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात 
आली आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


: निरंक 

: निरंक 

: निरंक 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०४० , 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) 
अन्वये . - 


क्रमांक म.स. विभुअ- सामान्य - कावि - १५१-२०२२ 

66 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११-२०१४- प्र.क्र .७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ , शके १ ९ ४४ 
९ 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सदर्हु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुर्नवसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येते आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम -१० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


ना . - एक -३ ( १७१५ ) . 


6 oc wwु 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८ - एलएक्यु - ४७-२०२१-२०२२ , मौजा देऊरवाडा , तालुका आर्वी , जिल्हा वर्धा . 

अ . क्र . 

संपादनाखालील क्षेत्र 

भूमापन किंवा गट क्रमांक 
( २ ) 

( १ ) 


3 

४ 


अनुसूची एक 

जमिनीचे वर्णन 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 


- 


१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

१२/१ 

१२/२ 

११ 

१० 

९ 

७/१ 

७ / ३ अ 

३३२ , ३३३/१ 


एकूण 


( ३ ) 

हे . 
आर 


०११ 

०११ 

०५७ 

० ८७ 

० ८७ 

० ४१ 

०१५ 

० १६ 

० ०५ 

० २२ 
०२० 
० १० 
०१८ 
० ८७ 


४८७ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

: 

निम्न वर्धा प्रकल्प . 

: निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 

: या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचीत होणार असल्यामुळे त्या 
परिसरातील शेतक - यांना त्याचबरोबर ग्रामिण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर यांना 
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे . 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , 
पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

कार्यकारी अभियंता , निम्न वर्धा प्रकल्प विभाग , वर्धा यांचे प्रमाणपत्रानुसार निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या पूर्ण संचय पातळीमुळे अतिरिक्त बाधीत होणा - या 
मौजा देऊरवाडा , ता . आर्वी येथील शेत जमिन संपादीत करण्यात येत असून कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची- चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) : महाराष्ट्र शासन , 
अधिसूचना , दिनांक २६ एप्रिल , २०१८ अन्वये भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याच्या आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ चे कलम -१० ( क ) अन्वये जलसिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागु करण्यापासून सूट देण्यात 
आली आहे . 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


: निरंक 

: निरंक 

: निरंक 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


- 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०४१ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) 
अन्वये 


क्रमांक म.स. विभुअ- सामान्य - कावि - १५२-२०२२ 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र .७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ , शके १ ९ ४४ 
११ 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सदर्हु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २२- एलएक्यु - ४७-२०२१-२०२२ , मौजा अंदोरी , तालुका देवळी , जिल्हा वर्धा . 

अ . क्र . 

भूमापन किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 


१ 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , 
पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


३३२ 


एकूण 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


आर 

० ०६ 


० ०६ 


: निम्न वर्धा कालवा . 

: अंदोरी वितरीकेवरून उगमित अंदोरी अंत्य लघु कालव्याचे बांधकामाकरीता . 

या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचित होणार असल्यामुळे त्या 
परिसरातील शेतक - यांना त्याचबरोबर ग्रामिण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर यांना 
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

कार्यकारी अभियंता , निम्न वर्धा कालवे , वर्धा यांचे प्रमाणपत्रानुसार निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या पूर्ण संचय पातळीमुळे अतिरिक्त बाधीत होणा - या 
मौजा अंदोरी , ता . देवळी येथील शेत जमीन संपादित करण्यात येत असून कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


१२ 


अनुसूची - चार 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) : महाराष्ट्र शासन , 
अधिसूचना दिनांक २६ एप्रिल , २०१८ अन्वये भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये जलसिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात 
आली आहे . 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


: 


निरंक 

: 

निरंक 

: निरंक 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०४२ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) 
अन्वये . 


क्रमांक म.स. विभूअ - सामान्य - कावि - १५३-२०२२ 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्र . संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र .७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सदर्हु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) . 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ , शके १ ९ ४४ 
१३ 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २४- एलएक्यु - ४७-२०२१-२०२२ , मौजा निमगाव , तालुका वर्धा , जिल्हा वर्धा . 

अ . क्र . 

भूमापन किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 

( १ ) 

( २ ) 


१ 

२ 

३ 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , 
पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


ना . - एक -४ ( १७१५ ) . 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


: 


२ ९ १ / १ 

३१८/१ 

३१६ 


एकूण 


( ३ ) 

हे . आर 


० २२ 

००५ 

००१ 


०२८ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

: निम्न वर्धा कालवे . 

: देवळी शाखा कालवा सा . क्र . २२५ ९ ० मी . वरून उगमित पडेगाव लघु कालवा क्र . २ चे 
बांधकामाकरीता . 


या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचित होणार असल्यामुळे त्या 
परिसरातील शेतक - यांना त्याचबरोबर ग्रामिण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर यांना 
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे . 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

कार्यकारी अभियंता , निम्न वर्धा कालवे , वर्धा यांचे प्रमाणपत्रानुसार निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या पूर्ण संचय पातळीमुळे अतिरिक्त बाधीत होणा - या 
मौजा निमगाव , ता . वर्धा येथील शेत जमीन संपादित करण्यात येत असून कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चार 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) : महाराष्ट्र शासन अधिसूचना , 
दिनांक २६ एप्रिल , २०१८ अन्वये भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १० ( क ) अन्वये जलसिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


१४ 


अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


: निरंक 

: निरंक 

: निरंक 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०४३ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) 
अन्वये . 


क्रमांक म . स . विभूअ - सामान्य - कावि- १५४-२०२२ 

66 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र .७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सदर्हु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) . 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) . 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ , शके १ ९ ४४ 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २१ - एलएक्यु - ४७-२०२१-२०२२ , मौजा पिंपळगांव , तालुका देवळी , जिल्हा वर्धा . 

अ . क्र . 

भूमापन किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 

( १ ) 

( २ ) 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


१ 

२ 

3 


५ 


६ 


अनुसूची एक 
जमिनीचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , 
पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


२८६ 

३७५ 

२८ ९ / १ 

२८ ९ / २ 

३७०/१ 

३७०/२ 

३७०/३ 

३७३/१ 


एकूण 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

: निम्न वर्धा कालवा . 


( ३ ) 

हे . आर 


००४ 

०२१ 

०३१ 

० ३० 


० २२ 


१५ 


० ० ९ 


११७ 


: गिरोली शाखा कालव्यावरून उगमित पिंपळगांव लघु कालव्यावरील पिंपळगाव उपलघु 
कालवा क्र . ३ चे बांधकामाकरीता . 


: या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचित होणार असल्यामुळे त्या 
परिसरातील शेतक - यांना त्याचबरोबर ग्रामिण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर यांना 
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे . 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

कार्यकारी अभियंता , निम्न वर्धा कालवे , वर्धा यांचे प्रमाणपत्रानुसार निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या पूर्ण संचय पातळीमुळे अतिरिक्त बाधीत होणा - या 
मौजा पिंपळगाव , ता . देवळी येथील शेत जमीन संपादित करण्यात येत असून कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची- चार 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) : महाराष्ट्र शासन अधिसूचना , 
दिनांक २६ एप्रिल , २०१८ अन्वये भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १० ( क ) अन्वये जलसिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: 

निरंक 

: निरंक 

क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा : निरंक 
तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०४४ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) 
अन्वये . - 


क्रमांक म.स. - भूसंपादन - सामान्य - कावि - १५५-२०२२ . 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्र . संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र .७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सदर्हु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) . 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) . 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ , शके १ ९ ४४ 
१७ 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५ - एलएक्यु - ४७-२०२१-२०२२ , मौजा ईटलापुर , तालुका आर्वी , जिल्हा वर्धा . 

अ . क्र . 

भूमापन किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 

( १ ) 

( २ ) 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


१ 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , 
पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


३१ / १ / अ 


: 


एकूण 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

: निम्न वर्धा प्रकल्प . 

: निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 

या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचित होणार असल्यामुळे त्या 
परिसरातील शेतक - यांना त्याचबरोबर ग्रामिण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर यांना 
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे . 


अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


( ३ ) 

हे . आर 

० ०६ 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

कार्यकारी अभियंता , निम्न वर्धा प्रकल्प विभाग , वर्धा यांचे प्रमाणपत्रानुसार निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या पूर्ण संचय पातळीमुळे अतिरिक्त बाधीत होणा - या 
मौजा ईटलापुर , ता . आर्वी येथील शेत जमीन संपादित करण्यात येत असून कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची- चार 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) : महाराष्ट्र शासन अधिसूचना , 
दिनांक २६ एप्रिल , २०१८ अन्वये भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १० ( क ) अन्वये जलसिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


० ०६ 


: निरंक 

: निरंक 

: 

निरंक 


टीप  ः उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल . 

ना . - एक -५ ( १७१५ ) . 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०४५ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) 
अन्वये . 


- 


क्रमांक म.स. - भूसंपादन - सामान्य - कावि - १५६-२०२२ 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्र . संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र .७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सदर्हु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद 
नमूद करावी . ) . 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) . 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२ - एलएक्यु - ४७-२०२१-२०२२ , मौजा निंबोली , तालुका आर्वी , जिल्हा वर्धा 

अ . क्र . 

भूमापन किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 

( १ ) 

( २ ) 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


^ 6 6 oc w so 


१ 


२ 


४ 


६ 


७ 


८ 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , 
पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


१०८/१ 

१० ९ / १ 

१३७/३ 

१७३/१ 

८८ / १ अ / २ 

१३४ / १ / क 

१३४ / २ / क 

१३४/३ 


एकूण 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

: 


अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


( ३ ) 

हे . आर 


अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


०८० 

१४५ 

० २० 

० १७ 

० १ ९ 

० ३४ 

०५८ 


निम्न वर्धा प्रकल्प . 

: निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 

: 

या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचित होणार असल्यामुळे त्या 
परिसरातील शेतक - यांना त्याचबरोबर ग्रामिण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर यांना 
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे . 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


१२० 


: निरंक 

: निरंक 

: 

निरंक 


४ ९ ३ 


कार्यकारी अभियंता , निम्न वर्धा प्रकल्प विभाग , वर्धा यांचे प्रमाणपत्रानुसार निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या पूर्ण संचय पातळीमुळे अतिरिक्त बाधीत होणा - या 
मौजा निंबोली , ता . आर्वी येथील शेत जमीन संपादित करण्यात येत असून कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


१ ९ 


अनुसूची- चार 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) : महाराष्ट्र शासन अधिसूचना , 
दिनांक २६ एप्रिल , २०१८ अन्वये भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १० ( क ) अन्वये जलसिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल . 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०४६ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) 
अन्वये . - 

- 


क्रमांक म.स. - भूसंपादन - सामान्य - कावि - १५७-२०२२ 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्र . संकीर्ण ११-२०१४- प्र.क्र .७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सदर्हु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) , 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०७ - एलएक्यु - ४७-२०२१-२०२२ , मौजा जमालपुर , तालुका आर्वी , जिल्हा वर्धा . 

अ . क्र . 

भूमापन किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 

( १ ) 

( २ ) 


१ 

२ 


३७ / २ / क / १ 

३८/२ 


( ३ ) 

हे . आर 


० ८७ 

० ५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक – चालू 

( २ ) 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


( १ ) 


३ 

४ 


AG SOC 


५ 


६ 


७ 


वर्धा : 

दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२२ . 


८ 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , 
पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


३८/३ 

३८/६ 

३८/७ 

४०/१ 

४१/१ 

४२ / १ / अ 


एकूण 


अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


( ३ ) 

हे . आर 

० ३२ 

० १६ 

००२ 

० १२ 
००८ 

० ०६ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

: निम्न वर्धा प्रकल्प . 

: निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 

: 

या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचित होणार असल्यामुळे त्या 
परिसरातील शेतक - यांना त्याचबरोबर ग्रामिण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर यांना 
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे . 


कार्यकारी अभियंता , निम्न वर्धा प्रकल्प विभाग , वर्धा यांचे प्रमाणपत्रानुसार निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या पूर्ण संचय पातळीमुळे अतिरिक्त बाधीत होणा - या 
मौजा जमालपुर , ता . आर्वी येथील शेत जमीन संपादित करण्यात येत असून कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची- चार 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


२ १३ 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) : महाराष्ट्र शासन अधिसूचना , 
दिनांक २६ एप्रिल , २०१८ अन्वये भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १० ( क ) अन्वये जलसिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


: निरंक 

: निरंक 

: निरंक 


२१ 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


राहुल कर्डिले , 
जिल्हाधिकारी , 
वर्धा . 


ना . - एक -६ ( १७१५ ) . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


